सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.२१/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३. 


पहा :- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 

२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 

३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे पत्र 
क्र.नियोजन१/जिवायो/सदस्य २०२२-२३/ससंअ-१/२१७०, दि.०७.१२.२०२२. 

४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे पत्र 
क्र.नियोजन१/जिवायो/सदस्य २०२२-२३/ससंअ-१/२१७१, दि.०७.१२.२०२२. 

५) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे पत्र 
क्र.नियोजन१/जिवायो/सदस्य २०२२-२३/ससंअ-१/२१७२, दि.०७.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व (क) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या ०२ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ०४ नामनिर्देशित 
सदस्य तसेच सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या १४ व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून सोलापूर 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांनी उपरोक्‍त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष 
निमंत्रित सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून 
सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११०१४५३५४६६१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SANJEEV 


HARISHCHANDRA 
DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९१/का-१४८१-अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
१३. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९१/का-१४८१-अ 


झासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९१/का-१४८१-अ, दिनांक: १० जानेवारी, 2023 
सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
णि श्री. सचिन पंचप्पा कल्याणशेट्टी, | अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
विधानसभा सदस्य 
२ | al. समाधान अवताडे, पंढरपूर, जि. सोलापूर 
विधानसभा सदस्य 


जिल्हा नियोजनासंबंधी ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (क) अनुसार) 


।_१_ | श्री. आण्णाराव भुताली बाराचारे कुंभारी, ता. द. सोलापूर, जि. सोलापूर 

२ | श्री. शिवाजीराव सावंत वाकाव, ता. माढा, जि. सोलापूर - ४१३२१४ 

३ श्री. धेर्यशील मोहिते पाटील पाटीवाडा, हनुमान चौक, मु.पो. अकलुज, 
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर - ४१३१०१ 

| ४ | श्री. प्रशांत परिचारक पंढरपूर, जि. सोलापूर 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


हिं श्री. चनगोडा गुरूसिध्दप्पा हविनाळे बरूर, ता. द.सोलापूर, जि. सोलापूर - 
४१३००२ 

२ श्री. चेतनसिह तात्यासाहेब केदार-सावंत | ज्योतीलिंग वासूद रस्ता, ता. सांगोला, जि. 
सोलापूर - ४१३३०७ 

3 | श्री. गणेश नागनाथ चिवटे राठानपेठ, करमाळा, जि. सोळापूर ४१३२०३ 

ha श्री. योगेडा कृष्णात बोबडे मु.पो. टेभुणी, ता. माढा, जि. सोलापूर 
४१३२११ 

५ | al. केशवराव कृष्णराव पाटील मु.पो.निमगाव, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 
४१३११३ 

६ | श्री. सुनिल रावसाहेब चव्हाण मु.पो. टाकळी सिकदर, ता. मोहोळ, जि. 
सोलापूर- ४१३२४८ 

a श्री. प्रदिप वसंत खांडेकर मु. हिवरगांव, पो. ओंगरगांव, ता. मंगळवेढा, 
जि. सोलापूर-४१३००५ 

८ | श्री. रफोक अहमद नजीर अहमद नदाफ | वजीराबाद पेठ, मु.पो.सांगोला, जि. सोलापूर 
४१३३०७ 

Q | श्री. उमेश ईश्वर गायकवाड ३२८ सलगरवाडी, डोणगवरोड, सोलापूर 


४१२३००१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.९१/का-१४८१-अ 


a ० 


श्री. विजय तुकाराम गरड 


मु.पो. पांगरी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर 
४१३४०४ 


1 १ 


श्री. नारायण (आबा) गोविंद पाटील 


मु.पो. जेऊर, शिक्षक कॉलनी जेऊर, ता. 
करमाळा, जि. सोलापूर -४१३२०२ 


१२ 


श्री. अमोल बाळासाहेब Bre 


३१५, उत्तर कसबा, सिहगड निवास, 
सोलापूर -४१३००७ 


१३ 


श्री. नागेठ West भोगडे 


९१७, उत्तर कसबा, बाळीवेस, होटगी मठ 
जवळ, सोलापूर- ४१३००७ 


शि ४ 


श्री. अशोक कृष्णहरी दुस्सा 


घर नं. ३४/५ ब, १६ न्यु पाच्छापेठ ७० फुट 
रोड, सोलापूर -४१३००६ 


SANJEEV Sr EES onan 
HARISHCHANDRA या oU- 
DHURI ळण पळी asco 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


